जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा लातूर करीता 
नियोजन भवन इमारत बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डीएपी १०१८/प्र.क्र.१९२/का.१४८१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ७ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा: जिल्हाधिकारी,लातूर यांचे पत्र क्रमांक- जिनिस/जिवायो/जिनिभ/कार्या-२/२०१८-१९/१७५५, 
दिनांक १४/८/२०१८ 
प्रस्तावना :- 


जिल्हा नियोजन समिती, लातूर करीता नियोजन भवन इमारत बांधकामाचे रुपये १३.४६८ कोटी रकमेचे 
अंदाजपत्रक शासनाच्या मंजूरीकरीता सादर करण्यात आले होते. सदर अंदाजपत्रकाच्या तांत्रिक तपासणीअंती 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रुपये ९.९५५३ कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास काही अटींच्या अधिन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दर्शविली आहे. 


शासन निर्णय - 


जिल्हा नियोजन समिती, लातूर करीता नियोजन भवन इमारत बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने मान्यता दिलेल्या पुनरावृत्ती पत्रकानुसार (Recaputation Sheet) एकूण रुपये ९.९५५३ कोटी (अक्षरी 
रुपये नऊ कोटी पंचाण्णव लाख त्रेपन्न हजार फक्त) इतक्या खर्चास खाली नमूद करण्यात आलेल्या अटींच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 

२) सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या माळकी हक्‍्काबाबतची खातरजमा करण्यात यावी. 

३) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच महानगरपालिका 
व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

४) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रकक्रमांक 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११/४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिताई निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन, उद्योग उर्जा व कामगार 
विभागाकडील दिनांक २४/८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 

६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- इएनव्ही २०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दिनांक १०/१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन 
करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

८) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएपी १०१८/प्र.क्र.१९२/का.१४८१ 


९) सदर अंदाजपत्रकातील फर्निचर, प्रकल्प सह्लागार व ग्रीन बिल्डींगसाठी परिगणीत करण्यात आलेल्या 
तरतूदी अयोग्य असून त्यात सुधारणा करणे आवश्‍यक आहेत 
qo) विद्युत कामांकरिता रु. ४४९.०७ लक्ष किमतीचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर 
तयार करण्यात आल्याचे दिसते, त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घ्यावी. 
११) सदर इमारतींचे नविन बांधकाम करण्यात येणार असल्याने त्याकरीता एकूण स्थापत्य खर्चावर ११ टक्के 
तरतूद विद्युतीकरणासाठी अनुज्ञेय असल्याने त्या मर्यादेत सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याची 
आव्यकता भासते. 
१२) विषयांकित कामाकरीता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. या दृष्टीने विशेष 
दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
२. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा लातूर करीता नियोजन भवन इमारत बांधकामाच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा सोबतच्या" विवरणपत्र-अ" मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
३. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा लातूर करीता "नियोजन भवन" इमारत बांधकामावर होणारा खर्च 
लातूर जिल्हयाच्या जिल्हा वार्षिक योजना, "मागणी क्रमांक ओ-५७ अंतर्गत ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च ०१, कार्यालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम (५२) जिल्हा योजना- लातूर (५२)(०१) मोठी बांधकामे- 
जिल्हा प्रशासन (४०५९ १८८४) ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१३०/इमा-३, दि. २६/६/२०१९ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच, अनुक्रमांक १, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ खाली, प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥७॥१9॥[॥9.9०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८०७१६४१४६८६१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

VIJESING FATTESING 0000100100. 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4b6a8bba99 
VA S AV E ¢51d275801 bedf1 b, cn=VUESING FATTESING VASAVE 

Date: 2019.08.07 17:38:46 +05'30' 


(वि.फ. वसावे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, लातूर 
आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, लातूर 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, लातूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी , मुंबई / नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३) मंत्रालय, मुंबई ३२ 
निवड नस्ती, का.१४८१, नियोजन विभाग 


Sn णो. Se Sat के 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएपी १०१८/प्र.क्र.१९२/का.१४८१ 


विवरणपत्र- अ 


(शासन निर्णय क्रमांक : डीएपी १०१८/प्र.क्र.१९२/का.१४८१, दिनांक ७ ऑगस्ट २०१९ चे सहपत्र) 


Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No Rs/(Sqmt./M) / LS 
Unit Rate Component Total 
Wise 
(A)_| ESSENTIAL ITEMS (Components) 
(a) Building proper (Built Up Area — Sq.m) 
Basement 
Stilt Floor 
Ground Floor + First Floor (Non residential Bldg) 1,488 23,000 3,42,24,460 
Ground Floor + First Floor (residential Bldg) | oOo | [OT 
27१ Floor 
37१० Floor 
4" Floor 
5५ Floor 
Total B.U.A.= Sub Total (a) 3,42,24,460 
(b)Fuel Gas Pipeline [OT 
(c) Bio Digester | OT 
(d) Rain/Roof Water Harvesting 945 650 6,14,167 
(e) Ramp For Handicaps LS. 1,00,000 
(f) Furniture 1488.02x 70%=1042 1,042 5,000 52,10,000 
(g) False Ceiling As Per Sub Estimate 59,37,906 
Sub Total 1,18,62,073 
(b+c+d+e+f+g) 
2 Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2) 17,11,223 
3 Electrification Internal 5% of (a) 17,11,223 
External 6% of (a) 20,53,468 
Fire Fighting Arrangements etc 70,00,000 
Sub Total (3) 1,07,64,691 
Sub Total (A) 5,85,62,446 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) | 0_| 
(ii) Internal Roads (Rmt) As per Sub Estimate 58,85,022 
(iii) Development of Ground LS. 10,00,000 
(iv) Parking As per Sub Estimate 
13,88,308 
(v) Retaining Wall | OT 
(vi) Land Scaping | 0_| 
(vii) Soil Investigations & Detail Land Survey LS. 1,00,000 
(viii) CC Drains and C/D Works As per Sub Estimate 23,33,587 
(ix) Flag Post LS. 3,00,000 
Sub Total (B) 1,10,06,917 
Sub Total 6,95,69,363 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
1 Underground Water Tank for R/W Harvesting [OT 
2 Water Main Storage, and Pump House, bore well 90,00,000 
3 Air Conditioning 
4 Lifts [OT 
5 External Toilets 18,42,625 
6 AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 1.5% of A+B 10,43,540 
7 Project ConsultancyCharges | OT 
8 CCTV Sub Total (C) 1,28,86,165 
Project Cost (P)=(A)+(B)+(C) 8,24,55,529 
(D) | PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (a) 13,68,978 
(ii) _ Green Building 5% on (a) 17,11,223 
(iii) GST 12% on (a) 98,94,663 
(vi) Price Escalation 5% on (a) 41,22,776 
Sub Total (D) 1,70,97,641 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 9,95,53,170 
Say Rs. Lakhs 995.53 
PLINTH AREA RATES FOR 


(i) Bldg Proper Cost 


(ii) Elect. Work 

(iii) | Water Supply 

(iv) For (i) + (ii) + (iii) 

(v) Total Project Cost = TPC ~ Area (as per “a’’) 


Rs 23,000 _/Sqm 


Rs 7234 /Sqm 

Rs 1,150 _/Sqm 

Rs 31384 /Sqm 
66903 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


